जागतिक बँक अर्थसहाय्यीत नानाजी 
देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाकरिता 
(PoCRA) मंजूर ८०५ पदांपैकी दुसऱ्या 
टप्प्यात ४९२ पदे भरण्यास मंजूरी देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- हअप्र-२०१७/प्र.क्र.१५/८ अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १९ जानेवारी, २०१९. 
संदर्भ : 
१. कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई शासन निर्णय क्र.:- हअप्र-०७१६/प्र. क्र.८२/राकृवियो 
कक्ष, दि.७/०७/२०१६ 
२. कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई शासन निर्णय क्र.:- हअप्र-०७१६/प्र. क्र.८२/राकृवियो 
कक्ष, दि.१०/०८/२०१६ 
३. कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई शासन निर्णय क्र.:- हअप्र-०७१६ /प्र.क्र.८२/राकृवियो 
कक्ष, दि.१७/०१/२०१७ 
४. कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई शासन निर्णय क्र.:- हअप्र-०७१६ /प्र.क्र.८०/राकृवियो 
कक्ष, दि.२८/०९/२०१७ 
५. प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प, मुंबई यांची दिनांक १८.०९.२०१८ व 
दिनांक १६.११.२०१८ ची पत्रे 


प्रस्तावना:- 


हवामान बदलास अतिसंवेदनशील असलेल्या विदर्भ व मराठवाडयातील ४२१० गावे आणि 
विदर्भातील पूर्णा नदीच्या खोऱ्यातील खारपाण पट्ट्यातील ९३२ गावे अशा एकूण ५१४२ गावांमध्ये 
जागतिक बँक अर्थसहाय्यीत नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प (PoCRA) राबविण्यात येत आहे. 
या प्रकल्पाकरिता संदर्भांकित शासन निर्णय दि. १०.०८.२०१६ अन्वये प्रथमतः २३ पदे मंजूर करण्यात 
आली होती. तदनंतर संदर्भाकित शासन निर्णय दि. २८.०९.२०१७ अन्वये प्रकल्पाकरिता ७८२ नवीन 
पदे मंजूर करून प्रकल्पाकरिता एकूण ८०५ पदांचा आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला होता आणि ७८२ 
नवीन पदांपैकी प्रथम टप्प्यात २९० पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली होती. 

प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प यांनी प्रकल्पाच्या पुढील 
टप्प्याकरिता आवश्‍यक असणारी उर्वरित मंजूर ४९२ पदे भरण्याचा प्रस्ताव संदर्भ क्रमांक ५ येथील 
पत्रांनवये शासनास सादर केला होता. या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य 
प्रशासन विभाग आणि प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग यांच्या उप समितीची दिनांक 9.09.2098 रोजी 
बैठक झाली, या बैठकीत प्रकल्पासाठी दुसऱ्या टप्प्यात १४ पदे नियमित अधिकारी - कर्मचाऱ्यांमधून 
(नियुक्‍ती / प्रतिनियुक्‍्तीद्वारे) भरण्यास आणि ४७८ पदे कंत्राटी तत्वावर बाहय-यंत्रणेद्दारे भरण्यास 
मान्यता देण्यात आली आहे. सदर मान्यतेच्या अनुषंगाने नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाकरिता 
दुसऱया टप्प्यात पदे भरण्यास मंजूरी देण्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे - 


शासन निर्णय क्रमांकः हअप्र-२०१७/प्र.क्र.१५/८ अ 


शासन निर्णय:- 


१. नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पासाठी दिनांक २८.०९.२०१७ रोजी मंजूर केलेल्या Coy 
पदांपैकी दुसऱया टप्प्यात उर्वरित ४९२ पदे (१४ नियमित पदे + कंत्राटी ४७८ पदे) भरण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. सदर पदांचा तपशील पुढीलप्रमाणे :- 


अ. | पदनामव कंसात पदाचा वेतनश्रेणी/ आकृती ।प्रथम टप्प्यात भरण्यास | दुसऱ्या टप्प्यात भरण्यास 
क्र. । संवर्ग आणि नियुक्ती / ठोक वेतन बंधानुसार | अनुमती दिलेली पदे | अनुमती देण्यात येत 
प्रतिनियुक्ती अथवा ठोक मंजूर पदे असलेली पदे 
वेतनावर कंत्राटी पध्दतीने (नियमित / | नियमित पदे | कंत्राटी । नियमित पदे | कंत्राटी 
नियुक्‍तीबाबतचा तपशिल कंत्राटी पदे)| (नियुक्ती / | पद्धतीने| (नियुक्‍्ती/ | पद्धतीने 
प्रतिनियुक्ती) प्रतिनियुक्ती) 
(अ) प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष, मुंबई 
il प्रकल्प संचालक पी.बी.-४- 
(भा.प्र.से. संवर्गातील रु. ३७४००-६७००० | pa पि = po 
सचिव दर्जाचे पद) ग्रे.पे. १०००० 
२ प्रकल्प उप संचालक पी.बी.-३- 
(कृषिव पदुम विभागातील । रु. १५६००-३९१०० चि दिं पि po च्च 
अवर सचिव संवर्गाचे पद) ग्रे.पे. ६६०० 
३ | सहाय्यक प्रकल्प संचालळक| पी.बी.३-रु.१५६००- 
कृषि व पदुम विभागातील” ३९१०० ग्रे.पे. ५४०० | pa पि = po 
क्ष अधिकारी संवर्गाचे पद) 
४ | कृषि विद्यावेत्ता पी.बी.-३-रु.१५६००- 
(महाराष्ट्र कृषि सेवेतील ३९१०० ग्रे.पे. ६६०० क a 
अधिक्षक कृषि अधिकारी 
संवर्गातील पद) 
५ | मृदाविज्ञान विशोषज्ज्ञ पी.बी.-३-रु.१५६००- 
(महाराष्ट्र कृषि सेवेतील ३९१०० ग्रे.पे. ६६०० ति a 
अधिक्षक कृषि अधिकारी 
संवर्गातील पद) 
६ । कृषि अभियंता पी.बी.-३-रु.१५६००- 
(महाराष्ट्र कृषि सेवेतील ३९१०० ग्रे.पे. ६६०० ति a 
अधिक्षक कृषि अधिकारी 
संवर्गातील पद) 
७ | हायड्रालॉजिस्ट/ पी.बी.-३-रु.१५६००- 
जिओलॉजिस्ट (भूजल ३९१०० ग्रे.पे. ६६०० क ति 
सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा = ei pe 
संवर्ग) (प्रतिनियुक्ती) 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः हअप्र-२०१७/प्र.क्र.१५/८ अ 


अ. | पदनाम व कंसात पदाचा प्रेणी/ आकृती ।प्रथम टप्प्यात भरण्यास | दुसऱ्या टप्प्यात भरण्यास 
क्र. | संवर्गआणि नियुक्ती / ठोक वेतन बंधानुसार | अनुमती दिलेली पदे | अनुमती देण्यात येत 
प्रतिनियुक्ती अथवा ठोक मंजूर पदे असलेली पदे 
वेतनावर कंत्राटी पध्दतीने (नियमित / | नियमित पदे | कंत्राटी । नियमित पदे | कंत्राटी 
नियुक्‍तीबाबतचा तपशिल कंत्राटी पदे) (नियुक्ती / पद्धतीने | (नियुकती/ | पद्धतीने 
प्रतिनियुक्ती) प्रतिनियुक्ती) 
८ | वित्त विशेषज्ज्ञ पी.बी.-३-रु.१५६००- 
(उप संचालक, महाराष्ट्र ३९१०० ग्रे.पे. ६६०० 
वित्त व लेखा सेवा) | ति चि ति ति 
(प्रतिनियुक्ती) 
९ तंत्र अधिकारी पी.बी.-२-रु.९३००- 
(महाराष्ट्र कृषि सेवेतील | ३४८०० ग्रे.पे. ४६०० ९ & पि छु ति 
गट-ब संवर्गातील पद) 
i लेखा अधिकारी (महाराष्ट्रा पी.बी.-२-रु.९३००- 
वित्त व लेखा सेवा ३४८० ग्रे.पे. ४६०० किं * | p= = = 
(प्रतिनियुक्ती) 
र १ | सहा. लेखाधिकारी पी.बी.-२-रु.९३००- 
(महाराष्ट्र वित्त व लेखा । ३४८०० ग्रे.पे. ४४०० २ क पि हिं वि 
सेवा) (प्रतिनियुक्ती) 
१२ | लघुलेखक पी.बी.-२-रु.९३००- 
(प्रतिनियुक्ती) ३४८०० ग्रे.पे. ४४०० ; : po po po 
१३ सहायक कक्ष अधिकारी | पी.बी.-२-रु.९३००- 
(कृषि व पदुम विभागातील | ३४८०० ग्रे.पे.४३०० ६ ४ पि २ पि 
संवर्ग) 
१४ | लेखापाल /रोखपाल पी.बी.-२-रु.९३००- 
(प्रतिनियुक्ती) ३४८०० ग्रे.पे. ४२०० अ. शिक po | - | 1 - | 
१५ | उप-लेखापाल पी.बी.-२-रु.९३००- 
(प्रतिनियुक्ती) ३४८०० ग्रे.पे.४२०० र 9 po = | = 
१६ | लेखा लिपिक पी.बी.-१-रु.५२००- 
(प्रतिनियुक्ती) 20200 ग्रे.पे.१९०० ह : po जू po 
१७ | लिपिक-टंकलेखक पी.बी.-१-रु.५२००- 
(प्रतिनियुक्ती) 20200 ग्रे.पे.१९०० ‘ र po : 1 - | 
१८ | प्रापण तज्ज्ञ रु .१, ५०,०००/- 
(कंत्राटी पध्दतीने) पर्यंत ठोक वेतन Lae | es Ea po = 
१९ | संनियंत्रण व मुल्यमापन रु .9,40,000/- 
तज्ज्ञ (कंत्राटी पध्दतीने) पर्यंत ठोक वेतन हिया = a | po = 
20 | समाजशास्त्र तज्ज्ञ रु .9,40,000/- 
(कंत्राटी पध्दतीने) पर्यंत ठोक वेतन [= | = za po = 
२१ | कृषि व्यवसाय विशोषज्ज्ञ रु .9,40,000/- 
(कंत्राटी पध्दतीने) पर्यंत ठोक वेतन ze = "3. 1 - | = 


शासन निर्णय क्रमांकः हअप्र-२०१७/प्र.क्र.१५/८ अ 


अ. | पदनाम व कंसात पदाचा प्रेणी/ आकृती ।प्रथम टप्प्यात भरण्यास | दुसऱ्या टप्प्यात भरण्यास 
क्र. | संवर्गआणि नियुक्ती / ठोक वेतन बंधानुसार | अनुमती दिलेली पदे | अनुमती देण्यात येत 
प्रतिनियुक्ती अथवा ठोक मंजूर पदे असलेली पदे 
वेतनावर कंत्राटी पध्दतीने (नियमित / | नियमित पदे | कंत्राटी | नियमित पदे | कंत्राटी 
नियुक्‍तीबाबतचा तपशिल कंत्राटी पदे)| (नियुक्‍ती / पद्धतीने | (नियुकक्‍ती/ | पद्धतीने 
प्रतिनियुक्ती) प्रतिनियुक्ती) 
२२ | जीआयएस विशोषज्ज्ञ रु .१,५०,०००/- 
(कंत्राटी पध्दतीने) पर्यंत ठोक वेतन a] = Ex 1 - | = 
23 | पर्यावरण विशेषज्ज्ञ रु.१,००,०००/- 
(कंत्राटी पध्दतीने) पर्यंत ठोक वेतन हित = re 1 - | = 
२४ | संवाद विठोषज्ज्ञ रु.१,००,०००/- 
(कंत्राटी पध्दतीने) पर्यंत ठोक वेतन (3 | = ce | po po 
२५ | सहाय्यक रु.४०,००० /- 
(कंत्राटी पध्दतीने) पर्यंत ठोक वेतन a = च 1 - | : 
२६ | शिपाई/ मेसेंजर रु.२५,००० /- 
(कंत्राटी पध्दतीने) पर्यंत ठोक वेतन 1 = ह 1 - | छे 
एकूण अ- (प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष) Sex 30 १५ | १२ 
(ब) जिल्हा स्तर (एकूण १५ जिल्हे) 
i प्रकल्प विशोषज्ज्ञ- कृषि 
(महाराष्ट्र कृषि सेवेतील | पी.बी.-२-रु. ९३००- te व 
गट- ब (कनिष्ठ) ३४८०० ग्रे.पे. ४४०० : : - = = 
संवर्गातील पद) 
२ | प्रकल्प विशेषज्ज्ञ - प्रापण रु.३५००० /- : : 
पर्यंत ठोक वेतन a = po po 7 
३ | प्रकल्प विशेषज्ज्ञ - कृषि रु.३५००० /- : ह 
व्यवसाय पर्यंत ठोक वेतन प = = po po 
४ | प्रकल्प विशोषज्ज्ञ- रु.३५००० /- : ग 
मनुष्यबळ विकास पर्यंत ठोक वेतन कः = po = 
५ | प्रकल्प लेखा सहाय्यक रु. २५००० /- 
पर्यंत ठोक वेतन oP eo 2 = os 
एकूण ब - (जिल्हा स्तर) ९० १५ ४५ a 30 
(क) उपविभाग स्तर (एकूण ३६ उपविभाग) 
| लेखाधिकारी (महाराष्ट्र | पी.बी.-२-रु.९३००- 
वित्त व लेखा Vay ३४८०० ग्रे.पे. ४६०० ३६ ३६ पि = पवि 
(प्रतिनियुक्ती) 
२ | प्रकल्प सहाय्यक पी.बी.-२-रु.५२००- 
(महाराष्ट्र कृषि सेवेतील | २०२०० ग्रे.पे. ४२०० 
कृषि पर्यवेक्षक संवर्गातील 3 नप ्ि - pe 
पद) 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः हअप्र-२०१७/प्र.क्र.१५/८ A 


अ. | पदनाम व कंसात पदाचा प्रेणी/ आकृती ।प्रथम टप्प्यात भरण्यास | दुसऱ्या टप्प्यात भरण्यास 
क्र. | संवर्गआणि नियुक्ती / ठोक वेतन बंधानुसार | अनुमती दिलेली पदे | अनुमती देण्यात येत 
प्रतिनियुक्ती अथवा ठोक मंजूर पदे असलेली पदे 
वेतनावर कंत्राटी पध्दतीने (नियमित / नियमित पदे कंत्राटी | नियमित पदे | कंत्राटी 
नियुक्‍तीबाबतचा तपशिल कंत्राटी पदे)| (नियुक्ती / | पद्धतीने| (नियुक्‍्ती/ । पद्धतीने 
प्रतिनियुक्ती) प्रतिनियुक्ती) 
3 । प्रकल्प लेखा सहाय्यक | रु.१५००० (मानधन) oe | - | 3 | -- | 3६ 
एकूण क- (उप विभाग स्तर) १४४. ४४ ७२ ३६ 1 - | ३६ 
(ड) गाव समूह स्तर 
१ समुह सहाय्यक रु.१५००० (मानधन) ५०० | -- | | doo | Po ४०० 
एकूण ड- (गाव समूह स्तर) ५०० 1 - | eee 00 a ४०० | 
प्रकल्पाकरिता एकूण मंजूर पदे [(3)+(a)+(H)+(S)] ८०५ ce Te ees mE i 


२. या झासन निर्णयान्वये प्रकल्पासाठी दुसऱ्या टप्प्यात ४९२ पदे भरण्यास मंजूरी देण्यात येत 
असून सदर पदांना संदर्भाकित दिनांक २८.०९.२०१७ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ३ ते १० 
येथे नमूद केलेल्या सर्व तरतूदी लागू राहतील. 


३. सदर शासन निर्णय अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग आणि प्रधान सचिव 
(व्यय), वित्त विभाग यांच्या उपसमितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार तसेच, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक 
संदर्भ क्रमांक ४३/आपुक, दिनांक १८.०१.२०१९ अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ह. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०११९१७०१४७६००१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andge 
IN, ०-6, Of Maharashi 


Shrikant Neg Ng Somer Of Mat a 
Chandrakant 
Andge 


(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत:- 
) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 

) मा. मंत्री (कृषिव फलोत्पादन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

) मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा/विधानपरिषद,विधानभवन,मुंबई. 
४) मा. राज्यमंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) सर्व संसद सदस्य/महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य /महाराष्ट्र विधानपरिषद सदस्य 

) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः हअप्र-२०१७/प्र.क्र.१५/८ अ 


८) अपर मुख्य सचिव (सेवा),सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

९) अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१०) सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
११) प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई. 
१२) आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे, 
१३) उप सचिव (आस्था), कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
१४) सह सचिव/ उप सचिव (सर्व, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
१५) विभागीय आयुक्त (औरंगाबाद / नाशिक/ अमरावती / नागपूर विभाग) 
१६) जिल्हाधिकारी (सवी 

१७) विभागीय कृषि सहसंचालक (सर्व) 
१८) जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी (सवी 

१९) महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ 2 (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर, 
20) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

29) निवासी ळेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

२२) वित्त विभाग (व्यय १/ SIGH ), मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२, 

२३) नियोजन विभाग (कार्यासन १४३१), मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 

२४ निवड नस्ती. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


